महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनस्तर 5-१५: 
४१८००-१३२३००) मधील पदावर सरळसेवेने नियुक्ती 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.३१४/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: १८ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा- 
१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.२१९३(२/२०१८/१४-ब, दि.३१ ऑक्टोबर, २०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२,दि.२८.०४.२०१५. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र.११४/कार्या.१२,दि.१५.०६.२०१७. 
शासन निर्णय - 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
पदाकरीता उमेदवारांची शिफारस केलेली आहे. शिफारसपत्र उमेदवारांची शौक्षणिक अर्हता, वैद्यकिय तपासणी, चारित्र्य 
तपासणी व जात वैधता प्रमाणपत्र इ.बाबींची पूर्तता व पडताळणी करण्याच्या अधीन राहून खालील नमूद अधिकाऱ्यांना 
कृषि विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (सुधारित वेतन मेॅंट्रिक्समधीळल वेतनस्तर 85-१५: ४१८००-१३२३००) 
मधील पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण arch) नियम १९८१ मधील नियम-९ (४२) मध्ये विहित केलेल्या 
परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार केवळ तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


2. नियुक्त अधिकाऱ्यांची नावे व पदस्थापनेचे ठिकाण खालीलप्रमाणे आहे 
अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव निवडीचा । वाटप झालेला । नियुक्तीने पदस्थापना 
(सर्वश्री/श्रीमती) सामाजिक । महसुली विभाग 
प्रवर्ग 
१ २ 3 8 4 
ia खंडागळे तुषार दिपक | खुला पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, अक्कलकोट, ता. 
अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
२ यादव सुहास संभाजी । खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, अंगापूर, ता. सातारा, 
जि. सातारा 
३ कवठे विठ्ठल भगवान | खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, मोडनिंब, ता.माढा, 
जि.सोलापूर 
8 खाडे गजानन अशोक | खुला पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, साळवण, ता. 
गगनबावडा, जि. कोल्हापूर 
५ जाधव अर्जुन मधुकर । खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, पौड, ता. मुळशी, जि. 
पुणे 
र्न गाडगे बाळाजी खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, हिंगोली, ता. हिंगोली, 
भगवान जि. हिंगोली 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


9 धुमाळ संकेत संजय । खुला पुणे 


मंडल कृषि अधिकारी, मैंदर्गी, ता. अक्कलकोट, 
जि. सोलापूर 


é माळी प्रितेशा सुभाष ।खुला पुणे 


मंडळ कृषि अधिकारी, सातारा रोड, ता. 
कोरेगांव, जि. सातारा 


९ शिदे अरविद नागनाथ | खुला पुणे 


मंडल कृषि अधिकारी, कोकरुड, ता. शिराळा, 
जि. सांगली 


। गांगर्ड सुनिल भास्कर | खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, नंदूरबार-१, ता. 
नंदूरबार, जि. नंदूरबार 
an सदगिर तानाजी बबन | खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, पिंपळनेर, ता. साक्री, 


जि. धुळे 


१२  । बोंगे हरिदास भिमराव | खुला पुणे 


मंडळ कृषि अधिकारी, महागांव, ता. 
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 


१२३ बाबर कृष्णा हरिदास | खुला पुणे कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक, 
कोल्हापूर 

१४ कंठाले संपत खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, मोहोळ, ता. मोहोळ, जि. 

अन्नासाहेब सोलापूर 

१५ सावंत अक्षय प्रताप ।खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, औंध, ता. खटाव, जि. 
सातारा 

१६ MST बुकेश्वर प्रकाश | खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, चिंचणीअंबप, ता. पलुस, 
जि. सांगली 

१७ । कराळेसंकेत बलभिम | खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, न्यायडोंगरी, ता. 


नांदगाव, जि.नशिक 


१८ | ऐतवडे निलकुमार । खुला पुणे 


मंडल कृषि अधिकारी, आजरा, ता. आजरा, जि. 


महाविर कोल्हापूर 
१९ आयनुले संदीप माधव | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, बेंबळी, ता. उस्मानाबाद, 
जि. उस्मानाबाद 
२० वाघ गणेश कडू खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, यावल, ता. यावल, जि. 
जळगाव 
२१ फडतरे योगेश भारत | खुला पुणे कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
पुणे 
२२ सुर्यवंशी मनोज खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, सलाबतपूर, ता.नेवासा, 
बाळासाहेब जि.अहमदनगर 


२३ जगदाळे जीवन श्रीरंग | खुला पुणे 


मंडल कृषि अधिकारी, बार्शी, ता. बार्शी, जि. 
सोलापूर 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


२४ सरडे प्रशांत HM | खुला पुणे कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक, 
पुणे 
२५ पोळ यशोदीप पांडरंग | खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, चंदगड, ता. चंदगड, 
जि. कोल्हापूर 
२६ गांगर्ड हाशिकांत खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, खंडबारा, ता. नवापूर, 
संभाजी जि. नंदूरबार 
२७ राठोड SAT सुभाष | खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, वाशिम-१, ता. वाशिम, 
जि. वाशिम 
२८ । मुळीक अभिजीत खुला पुणे कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, [विप्र], पुणे 
धनाजी 
२९ । ननवरेविवेक खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, कुरळूप, ता. वाळवा, जि. 
शशिकांत सांगळी 
३० सुरवसे रवि नागनाथ | खुला पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, उंब्रज, ता. कराड, जि. 
सातारा 
३१ करळे ओंकार खुला पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, गारगोटी, ता. भुदरगड, 
नारायण जि. कोल्हापूर 
३२ भिसे रामदास खुला औरंगाबाद कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, लोहा, 
शामराव जि. नांदेड 
३३ भांगे राजेंद्र दत्तात्रय । खुला पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, मरवडे, ता. मंगळवेढा, 
जि. सोलापूर 
३४ मोरे सचिन राजु खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, मोताळा, ता. मोताळा, 
जि. बुलढाणा 
३५ इंगळे श्रीकांत खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, हसनाबाद, ता. 
दत्तात्रय भोकरदन, जि. जालना 
३६ दहिफळे यशवंत खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, लातुर, ता. लातूर, जि. 
बळीराम लातूर 
३७ जोगदंड रामप्रसाद । खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, नेकनूर, ता. बीड, जि. 
उध्दवराव बीड 
३८ चव्हाण अधिक Beat | खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, वरकुटे-मलवडी, ता. 
माण, जि. सातारा 
३९ मंचलवार अमोल खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, पारवा, ता. घाटंजी, जि. 
ओमप्रकाठा यवतमाळ 
४० वानखेडे दिपक खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, वलगाव, ता. अमरावती, 
चंद्रप्रकाठा जि. अमरावती 
४१ राऊत प्रदिप खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, अकोला-१, ता. 
आसाराम अकोला, जि. अकोला 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


४२ मोटे विशाल लक्ष्मण | खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, शिरपूर, ता. शिरपूर, जि. 
धुळे 
४३ दमाहे जितेंद्रकुमार | खुला नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, (कसनसूर नर्सरी), ता. 
धुरणलाल भामरागड, जि. गडचिरोली 
४४ किंगर भागवत विक्रम | खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, अनसिंग, ता. वाशिम, 
जि. वाशिम 
४५ | शेळके किशोर खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, forge, ता. जिंतूर, जि. 
कोंडबाराव परभणी 
BE बोबडे रुपेश दत्तात्रय | खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, राणीसावरगाव, ता. 
गंगाखेड, जि. परभणी 
29 गुंजवटे प्रसाद खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, पालघर, ता. पालघर, 
रोहिदास जि. पालघर 
४८ गाड अक्षय चंद्रकांत । खुला पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, कोवाड, ता. चंदगड, 
जि. कोल्हापूर 
४९ मोहोड धनंजय नरेद्र | खुला कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थित. निवड समाप्त. 
Yo राजपूत मोहनसिंग ।खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, पाथर्डी, ता. पाथर्डी, जि. 
दिलीपसिंग अहमदनगर 
५१ सिनारे सागर बाबुराव | खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, फैजपूर, ता. यावल, जि. 
जळगाव 
42 तिजारे दिप्तांश्यु खुला नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, मूल, ता. मूल, जि. 
रामदासजी चंद्रपूर 
५३ मोरे मोहनीराज राजेंद्र | खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, मालेगाव, ता. मालेगाव, 
जि. नाशिक 
Gy जेधे साहेबराव खुला औरंगाबाद कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
हौसराव कार्यालय, औरंगाबाद 
५५ ळोहकरे अनुप सुरेश | खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, धरणगाव, ता. 
मलकापूर, जि. बुलढाणा 
५६ धनगर राहुल मच्छिद्र | खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, मंदाणे, ता. शहादा, जि. 
नंदूरबार 
५७ राजबिंडे Hoey खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, रायमोहा, ता.शिरुर 
काशिनाथ कासार, जि.बीड 
५८ मोहिते Saat stat । खुला कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, वाकवली, ता. दापोली, 
जि. रत्नागिरी 
५९ टेकाळे बालाजी खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, कापशी, ता. लोहा, जि. 
संभाजी नांदेड 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


६० खैरे माधव मच्छिंद्र खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, दहीवेल, ता. साक्री, जि. 
धुळे 
६१ सापते अभिषेक खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, बांबवडे, ता. शाहुवाडी, 
उत्तरेश्वर जि. कोल्हापूर 
६२ गुजर गोपाळ खुला कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थित. निवड समाप्त. 
मधुकरराव 
६३  । निलवर्ण array खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, पां.गोसावी, ता. मंठा, 
शिवाजीराव जि. जालना 
६४ थोरे वैभव रोहिदास । खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, निघोज, ता. पारनेर, जि. 
अहमदनगर 
६५ शेळके अनिल प्रदिप | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, कासारशिरसी, ता. 
निलंगा, जि. लातूर 
६६ रणमोडे सारिका खुला कोकण-१ कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
भगवान खोपोली जि. रायगड 
६७ नागरगोजे कृष्णा खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, बीड-२, ता. बीड, जि. 
सुभाष बीड 
६८ थिटे कृष्णदेव लक्ष्मण | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, अडगांव, ता. जिंतूर, जि. 
परभणी 
६९ इंगोले गजानन खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, घाटंजी, ता. घाटंजी, 
ज्ञानबा जि. यवतमाळ 
७० कारंजेकर चंद्रशेखर | खुला नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, गिरड, ता. समुद्रपूर, जि. 
भाकचंद वर्धा 
७१ बचुटे खंबाळेश्वर खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, गंगापूर-१, ता. गंगापूर, 
जगन जि. औरंगाबाद 
७२ टेकाळे प्रशांत खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, डोंगरकडा, ता. 
भाऊसाहेब कळमनुरी, जि. हिंगोली 
(93 भालेराव दत्तप्रसाद ।खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, उमरगा, ता. उमरगा, 
देविदास जि. उस्मानाबाद 
७४ लांडगे नुतन दिळीप | खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, बोदवड, ता. बोदवड, 
जि. जळगाव 
७५ जाधव प्रविण दिलीप | खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, Hated, ता. कर्जत, जि. 
रायगड 
७६ वाकळे पंकज भिवसन | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, हदगाव, ता. हदगाव, 
जि. नांदेड 
७७ गिरगुणे अशोक खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, सौदाणे, ता. मालेगाव, 
दिगंबर जि. नाशिक 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


७८ जोशी Hat भगवान | खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, लवेल, ता. खेड, जि. 
रत्नागिरी 
७९ पुरी राजश्री FAT खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, wiser, ता. 
घनसागवी, जि. जालना 
८० जिरवणकर विशाल । खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, राजुरा, ता. चांदूररेल्वे, 
सत्यनारायण जि. अमरावती 
८१ गाढवे बाळू होषराव । खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, शिरूर-अनंतपाळ, ता. 
शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर 
८२ | रणदिवे नितिन खुला पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, शाहूवाडी, ता. 
संभाजी शाहुवाडी, जि.कोल्हापूर 
८२ नाकाडे संदिप बलदेव | खुला नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, निमखेडा, ता. मौदा, जि. 
नागपूर 
८४ गोरे विठ्ठल रामभाऊ | खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, सिरसो, ता. मुर्तिजापूर, 
जि. अकोला 
८५ जाधव विजय पोपट । खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, वेळवी, ता. दापोली, जि. 
रत्नागिरी 
aa भोसले प्रसाद बापुराव | खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, देवगड, ता. देवगड, जि. 
सिंधुदुर्ग 
८७ मंचरे रविद्र रावसाहेब | खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, सोमावळ, ता. तळोदा, 
जि. नंदूरबार 
८८ | वाघ विलासराव खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, शिरपूर, ता. मालेगाव, 
प्रकाशराव जि. वाशिम 
८९ सावंत हर्षाली भास्कर | खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, पोयनाड, ता. अलिबाग, 
जि. रायगड 
९० गादेकर सोनाली खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, परळी-१, ता. परळी, जि. 
संभाजी बीड 
९१ कव्हाड पंकज खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, संगमनेर, ता. संगमनेर, 
साहेबराव जि. अहमदनगर 
९२ सरगर सुनिता खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, कासा, ता. डहाणू, जि. 
तात्याबा पालघर 
93 पगार नितिन खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, कु-हे, ता. मुक्ताईनगर, 
कारभारी जि. जळगाव 
९४ मेटे जयकुमार खुला कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, दाभोळ, ता. दापोली, 
दत्तात्रय जि. रत्नागिरी 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


९५ अडसुळ अमरचंद खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, नामपूर, ता. सटाणा 
केशव (बागलान), जि. नाशिक 
९६ जगताप सतिश खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, पिलीव, ता.माळशिरस, 
शिवाजी जि.सोलापूर 
९७ रायपुरे सागर ज्ञानदेव | खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, मलकापूर, ता. 
मलकापूर, जि. बुलढाणा 
९८ नंदकुळे प्रविण खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, काळी दौ., ता. महागाव, 
महादेवाप्पा जि. यवतमाळ 
९९ रासकर अनुप खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, धडगांव-२, ता. अक्राणी, 
सुर्यकांत जि. नंदूरबार 
(| ०० | पिसाळ किरण गणपत | खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, पारनेर, ता. पारनेर, जि. 
अहमदनगर 
P| पौळ शितल खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, गंगाखेड, ता. गंगाखेड, 
गोविंदराव जि. परभणी 
१०२ । ठाकरे प्रणव खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, धानोरा (गु, ता. 
विनोदराव नांदगाव-खंडेश्वर, जि. अमरावती 
१०३ | निकत विष्णु दत्तात्रय | खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, मुरगुड, ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर 
१०४ | इंगळे काकासाहेबे | खुला औरंगाबाद कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
नवनाथ फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 
१०५ ।मिसाळरामहरी बाळू | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, भोकर, ता. भोकर, जि. 
नांदेड 
१०६ | धायगुडे स्नेहल श्रीमंत | खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, पिंपळगाव, ता. 
घनसागवी, जि. जालना 
१०७ | ढाळे भालचंद्र खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, सावदा, ता. रावेर, जि. 
देविदास जळगाव 
१०८ =| Sau त्रघषिकेशा संपत | खुला कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, वाडा, ता. देवगड, जि. 
सिंधुदुर्ग 
१०९ ।मासाळराजुहरिबा ।खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, कागल, ता. कागल, जि. 
कोल्हापूर 
पं qo । राऊत गौरव अनिल | खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, हिवरखेड, ता. तेल्हारा, 
जि. अकोला 
[| ११ | सुतार अमोल सुनिल | खुला कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, रोहा, ता. रोहा, जि. 
रायगड 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.३१४/१६ओ 


११२ | चिरकेराधा नरहरी । खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, उदगीर, ता. उदगीर, 
जि. लातूर 
११३ | देशमुखसत्यजित । खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, तेर, ता.जि.उस्मानाबाद 
गजेंद्र 
११४ | यादव सुनिल मधुकर | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, कन्नड-१, ता.कन्नड, 
जि.औरंगाबाद 
११५ । बोडके कविता खुला पुणे कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय (आयुक्‍त 
कृष्णराव कक्ष), पुणे 
११६ | पाडळकर स्वप्निता । खुला पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
यशवंत शिरोळ, जि. कोल्हापूर 
११७ । अंभोरे शिवाजी खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, शोलू बु., ता. मंगळुरपीर, 
नारायण जि. वाशिम 
११८ | रेडेमोनाली रावसाहेब | खुला औरंगाबाद कृषि अधिकारी, खत चाचणी परिक्षण 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 
११९ । वराळे संदिप खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, अहमदनगर, 
कांतीराम ता.जि.अहमदनगर 
१२० | गाडेकर प्रविण निवृत्ती । खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, जानेफळ, ता. मेहकर, 
जि. बुलढाणा 
१२१ | नलावडे श्रुतिका खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, बोधेगाव, ता. शेवगाव, 
चंद्रकांत जि. अहमदनगर 
१२२ | Yo डिगांबर खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, आर्णी-२, ता. आर्णी, जि. 
धनऱ्याम यवतमाळ 
१२३ | जाधवर संपदा दिपक | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, उमरी, ता. उमरी, जि. 
नांदेड 
१२४ । भोसले रवि राजेंद्र खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, तिर्थपूरी, ता. घनसागवी, 
जि. जालना 
१२५ । पवार उमेश रघुनाथ । खुला कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, वाणगाव, ता. डहाणू, 
जि. पालघर 
१२६ | इंदोरे रोठन खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, नांदगांव खंडेऱवर, ता. 
माणिकराव नांदगाव-खांडेऱवर, जि. अमरावती 
१२७ । अडके राहुल विश्वास । खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, मार्गताम्हाणे, ता. 
चिपळुण, जि. रत्नागिरी 
१२८ । जंजिरे प्रमिला खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, पानगाव, ता. रेणापूर, 
पंढरीनाथ जि. लातूर 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


१२९ | कचरे मयुर विठ्ठल खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, अमळनेर, ता. अमळनेर, 
जि. जळगाव 
१३० । दोलताडे संदिप खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, कुडाळ, ता. कुडाळ, जि. 
बाबुराव सिंधुदुर्ग 
१३१ । तोलकर निखिल खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, दाभाडी, ता. माळेगाव, 
राजेश जि. नाशिक 
१३२ | भापकर अनिल खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, कर्जत, ता. कर्जत, जि. 
शाहाजी अहमदनगर 
१३३ | वाघमोडे तानाजी खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, mart, ता. 
दाजी माजलगाव, जि. बीड 
१३४ | कौलगे सुहास आप्पा | खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, वडगाव, ता. सोनपेट, 
जि. परभणी 
१३५ | तांबोळी अमजद दगडु | खुला नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
कार्यालय, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर 
१३६ | जाधव शिवाजी खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, Go), ता. बाळापूर, 
ज्ञानबा जि. अकोला 
१३७ | पाटिल प्रफुल खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, खर्डा, ता. जामखेड, जि. 
भिमराव अहमदनगर 
१३८ । आव्हाड अमोल रमेश । खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, नर्सी, ता. हिंगोली, जि. 
हिंगोली 
१३९ | cig TERT =| खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, हानेगाव, ता. देगलूर, 
जि. नांदेड 
१४० । पाटिल सुरज हनुमंत | खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, पैठण, ता. पोलादपूर, 
जि. रायगड 
१४१ । फरांदे नेहाहनमंत । खुला नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, चामोर्शी-१, ता. चामोर्शी, 
जि. गडचिरोली 
१४२ | जेताडे गणेश वासुदेव | इ.मा.व. अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, मानोरा-१, ता. मानोरा, 
जि. वाशिम 
१४३ | खैरनार अजय इ.मा.व. नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, किनगांव, ता. यावल, 
शिवाजी जि. जळगाव 
१४४ ।बोरेगोपालरामेश्वर । इ.मा.व. अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
कार्यालय, सिंदखेडराजा, ता.सिंदखेडराजा, 
जि.बुलढाणा 
१४५ । पटवारी अभिजीत इ.मा.व. औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, अंबड, ता. अंबड, जि. 
बालाजी जालना 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


१४६ | बोरकर नीलम खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, जळकोट, ता. जळकोट, 
शिवाजी जि. लातूर 
१४७ | HS रवि विष्णु भ.ज.(ड)) | औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, उमापूर, ता. गेवराई, जि. 
बीड 
१४८ | वाघमारे कुलदीप इ.मा.व. औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, मानवत, ता. मानवत, 
दगडुसाहेब जि. परभणी 
१४९ | कावरे पवन रमेशराव | SATA. अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, कायर, ता. वणी, जि. 
यवतमाळ 
१५०  । निंबाळकर माधुरी खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, नेरपिंगळाई, ता. मोर्शी, 
चांगदेव जि. अमरावती 
१५१ । वाळके अशोक रुपचंद | इ.मा.व. नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, फत्तेपूर, ता.जामनेर, 
जि.जळगाव 
१५२ । नागरे भरत शिवाजी ।भ.ज.(डो औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, मुक्रामाबाद, ता. मुखेड, 
जि. नांदेड 
१५३ । काळे दत्तात्रय इ.मा.व. अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, बाळापूर, ता. बाळापूर, 
नारायण जि. अकोला 
१५४  । क्षिरसागर अतुल इ.मा.व. अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, उम्बर्डा बु., ता. कारंजा, 
संजयराव जि. वाशिम 
१५५ । कांगणे स्वाती रमेश | खुला औरंगाबाद कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
भोकरदन, जि. जालना 
१५६ | वालकर प्रियांका खुला औरंगाबाद कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
राजकुमार कार्यालय, नांदेड 
१५७ । देसले भाग्यश्री मनोज | खुला अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, पिंपळगाव, ता. 
खामगाव, जि. बुलढाणा 
१५८ | नवले सोनल खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, पारोळा-१, ता. पारोळा, 
बाळासाहेब जि. जळगाव 
१५९ | जाधव सचिन वि.जा.(अ।) | औरंगाबाद कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
सुर्यकांत बीड जि.बीड 
१६० । इंगुळकर संपदा खुला नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, शांकरपूर, ता. चिमूर, 
किसन जि. चंद्रपूर 
१६१ | गलांडे सविता खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, पालम, ता. पालम, जि. 
बाळासाहेब परभणी 
१६२ | मगर मनिषापोपट । खुला कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थित. निवड समाप्त. 
१६३ | भोसले प्रशांत FA) ।कोकण-२ मंडल कृषि अधिकारी, मुरबाड, ता. मुरबाड, 
रतिलाल जि. ठाणे 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


१६४ | चव्हाण गायत्री खुला औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, येवती, ता. मुखेड, जि. 
रामेश्वर नांदेड 
१६५ । कळुंगे रोहिणी खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, परतुर, ता. परतूर, जि. 
महादेव जालना 
१६६ | हिरडे कोमल मनोहर | खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, जामखेड, ता. जामखेड, 
जि. अहमदनगर 
१६७ | कोडलिगे क्र्तुजा खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, मोखाडा, ता. मोखाडा, 
रमेठा जि. पालघर 
१६८ | बुचके स्वाती खुला औरंगाबाद कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
काशिनाथराव लातूर 
१६९ | घोडके सुप्रिया खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, मंडणगड, ता. मंडणगड, 
विश्वासराव जि. रत्नागिरी 
१७० । कवडे मंजुश्री बबनराव | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, शिरसाळा, ता. परळी, 
जि. बीड 
१७१ । पाटिल वृषाली खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, चिलेखनवाडी, 
बाळासाहेब ता.नेवासा, जि.अहमदनगर 
१७२ | वनवे अश्विनी विळास | खुला औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, चाटोरी, ता. पालम, जि. 
परभणी 
१७३ | मुटकेमाधुरी अगस्ती | खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, सावंतवाडी-१, ता. 
सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 
१७४ । नवाते प्राजक्ता संजय । खुला नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
कार्यालय, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 
१७५ । अटक संजय मदन भ.ज.(बो अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, मुकुटबन, ता. झरी 
जामणी, जि. यवतमाळ 
१७६ | साळी आरती अशोक | खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, तामसवाडी, ता. पारोळा, 
जि. जळगाव 
१७७ । तवर भगवान बालाजी | वि.जा.(अ।) । औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, अहमदपूर-१, 
ता.अहमदपूर, जि. लातूर 
१७८ सुर्यवंशी विश्वनाथ  । अनु.जमाती | नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, तळेगांव, ता. 
उत्तमराव चाळीसगाव, जि. जळगाव 
१७९ । चोथे रोहन कुमार वि.मा.प्र. कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, weld, ता. गुहागर, 
जि. रत्नागिरी 
१८० । गिरी दत्तात्रयसोनजी । भ.ज.(बो कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, वैभववाडी-२, ता. 


वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


१८१ । वानखेडकर सचिन । अनु.जाती | नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, भडगाव-१, ता. भडगाव, 
पांडुरंग जि. जळगाव 
१८२ | गावडे हारद नारायण | वि.मा.प्र. =| नागपूर कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, वर्धा 
१८३२ | मस्के पांडुरंग नामदेव | अनु.जाती । अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. 
अमरावती 
१८४ | सरडे शितल अशोक । खुला कोकण-२ कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
ठाणे 
१८५ | पाटिलविद्याभारत =| खुला कोकण-१ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
राजापूर, जि. रत्नागिरी 
१८६ | पापडे रुपाली खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, बांदा, ता. सावंतवाडी, 
एकनाथ जि. सिंधुदुर्ग 
१८७ ।माने आकाश हरीश्चंद्र | aoe)  । औरंगाबाद कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
परतूर, जि. जालना 
१८८ | राठोड शुभांगी खुला नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, खापा (Aster was), 
अमरसिह ता. सावनेर, जि. नागपूर 
१८९ । हिरवे पल्लवी दत्तात्रय | खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, मेहूणबारे, ता. 
चाळीसगाव, जि. जळगाव 
१९० | राठोडनरेंद्र विठ्ठल । fase) | अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
तेल्हारा, जि. अकोला 
१९१ । मोरे स्वप्नजा सुनिल । खुला औरंगाबाद कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
लातूर 
१९२ | यादव भक्‍ती खुला कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, कोतळुक, ता. गुहागर, 
पंढरीनाथ जि. रत्नागिरी 
१९३ | कडु ज्योती खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, कजगांव, ता. भडगाव, 
आप्पासाहेब जि. जळगाव 
१९४ | aie स्नेहा महाविर खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, दोडामार्ग, ता. दोडामार्ग, 
जि. सिंधुदुर्ग 
१९५ । चासकरधनश्री खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, जामनेर, ता. जामनेर, 
विलास जि. जळगाव 
१९६ | Sars प्रदीप श्रीराम । fa) | कोकण-१ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
कार्यालय, अलिबाग, जि.रायगड 
१९७ | गायकवाड Heat अनु.जाती । अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, शोगांव-२, ता. शेगाव, 
अवधुत जि. बुलढाणा 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


१९८ । साळुंखे रोहिणी खुला कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थित. निवड समाप्त. 
हनुमंत 
१९९ | YS हर्षा बबन खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, वेंगुर्ला, ता. वेंगुर्ला, जि. 
सिंधुदुर्ग 
२०० । अरु शितल रतन खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, श्रीगोंदा, ता.श्रीगोंदा, 
जि.अहमदनगर 
२०१ | घारगे शितलरामचंद्र | खुला कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, राजापूर-२, ता. 
राजापूर, जि. रत्नागिरी 
२०२ ।घार्गेनिता सदाशिव । खुला नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, पहूर, ता. जामनेर, जि. 
जळगाव 
२०३ | थोरात अश्विनी खुला अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, पुसद, 
कांतीलाल जि. यवतमाळ 
२०४ | घोरपडे माधवी खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, चाळीसगांव-१, ता. 
नानासाहेब चाळीसगाव, जि. जळगाव 
२०५ । सुतार सोनाली खुला नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, मुलचेरा, ता. मूलचेरा, 
हणमंतराव जि. गडचिरोली 
२०६ । पाटिल प्राजक्ता खुला नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, एरंडोल, ता. एरंडोल, 
तानाजीराव जि. जळगाव 
२०७ । घाडगेपल्लवी धनाजी | खुला अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, ब्रम्हणवाडाथडी, ता. 
चांदूर बाझार, जि. अमरावती 
२०८  । शिदे प्रिया सुधाकर । खुला नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, तळोधी-बाळापूर, ता. 
नागभिड, जि. चंद्रपूर 
२०९ ।शोंडेसुरजराजु अनु.जाती | नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, orate, ता. 
पारशिवनी, जि. नागपूर 
२१० । इंगवले सोनाली खुला नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
दादासो कार्यालय, ता.आर्वी, जि.वर्धा 
२११ | तुरकणे कांचन इ.मा.व. औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, चौसाळा, ता. बीड, जि. 
बाळासाहेब बीड 
२१२ | अडसुळे निलेश बाळु अनु.जाती | औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, ताडकळस, ता. पुर्णा, 
जि. परभणी 
२१३ | कोळी प्रविण तानाजी ।वि.मा.प्र. कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, कडावल, ता. कुडाळ, 
जि. सिंधुदुर्ग 
२१४ । गाडे पौर्णिमा राजेंद्र = | इ.मा.व. अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, जळगाव जामोद-१, ता. 


जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


२१५ | भामरे मयुर गौतम अनु.जाती | नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, रावेर, ता. रावेर, जि. 
जळगाव 
२१६ | थोरात इंद्रायणी हेमंत | इ.मा.व. अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, मारडी, ता. मारेगाव, 
जि. यवतमाळ 
२१७ | ओवे संकल्पकुमार | अनु.जाती | औरंगाबाद कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
गणेशराव किनवट 
२१८ | दांडेगांवकर शिवाजी | अनु.जमाती | अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, आसेगावपूर्णा, ता. चांदूर 
प्रल्हाद बाझार, जि. अमरावती 
२१९ | मंद्रे निलेशकुमार वि.मा.प्र. | नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, गांगलवाडी, ता. 
प्रकाशा ब्रम्हपूरी, जि. चंद्रपूर 
२२० । कोरेवार प्रांजली HA) । अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
अशोक देऊळगावराजा, जि. बुलढाणा 
२२१ | इनामदार नेहा इ.मा.व. नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, मौदा (मारोडी प्रक्षेत्र), ता. 
BIgHIE मौदा, जि. नागपूर 
२२२ | अडसुळ स्नेहल इ.मा.व. कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थित. निवड समाप्त. 
राजेंद्र 
२२३ «| बिरारीस दिपमाला । इ.मा.व. अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, नेर, 
अरुण जि. यवतमाळ 
२२४ । पवार शरद हरिभाऊ । अनु.जाती । औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, किनगाव, ता. 
अहमदपूर, जि. लातूर 
२२५ | टोपे अविनाश अंगद | अनु.जाती । औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, तेळगांव, ता. वडवणी, 
जि. बीड 
२२६ | दामोदर सोनल अनु.जाती । अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, चांदूर 
WORT बाझार, जि. अमरावती 
२२७ । आठवले धम्मदिप अनु.जाती । अमरावती कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
हिरामण खामगाव, जि.बुलढाणा 
२२८ । देव्हारे सपना अनु.जमाती | औरंगाबाद कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
फकीरराव परभणी 
२२९ । डाखोरे सुरज सुधाकर | अनु.जमाती | अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, आर्णी, 
जि. यवतमाळ 
२३०  । जाधव दिलीप ग्यानबा | अनु.जाती । औरंगाबाद कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उमरी, 
जि. नांदेड 
२३१ ।ननीर फाल्गुनी अनु.जाती । अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, चांदुरबाजार, ता. चांदूर 
मनोहर बाझार, जि. अमरावती 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.३१४/१६ओ 


२३२  । मेश्राम पवन सिताराम | भ.ज.(बो नागपूर कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, गोंदिया 
२३३ | टकले सागर खुला पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, माळशरिस, ता. 
सोमनाथ माळशिरस, जि. सोलापूर 
२३४  । डोंगरे वेभव मसाजी ।अनु.जाती । औरंगाबाद कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
लातूर 
२३५ । मोरे कोमल तानाजी | अनु.जाती | औरंगाबाद कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, परळी, 
जि. बीड 
२३६ | वानखेडे समिक्षा अनु.जाती । अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, वणी, 
अमृतराव जि. यवतमाळ 
२३७ । बनसोड पंकज अनु.जाती | कोकण-२ कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
मधुकर ठाणे 
२३८ «| शोरखाने सुप्रिया सुरेश | अनु.जाती । औरंगाबाद कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
उदगीर जि. लातूर 
२३९ ।सुरडकर योगेठा अनु.जाती । कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, आरवली, ता. संगमेश्वर, 
सुधाकर जि. रत्नागिरी 
२४० | खरात संदेश अनु.जाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, अहेरी, ता. अहेरी, जि. 
गडचिरोली 
२४१ । कांबळे चेतन विठठल । अनु.जाती । औरंगाबाद कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, धारुर, 
जि. बीड 
२४२ | सातदिवे संतोष अनु.जाती । अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, बेनोडा, ता. वरुड, जि. 
गुलाब अमरावती 
२४३ | महाले अनिल रमेश  । अनु.जमाती । नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, नवरगांव, ता. सिंदेवाही, 
जि. चंद्रपूर 
२४४ । भोसले वर्षाअओक ।अनु.जाती । अमरावती कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
दारव्हा, जि.यवतामाळ 
२४५ । भवारी विक्रम दिलीप | अनु.जमाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, कोंढाळी, ता. काटोल, 
जि. नागपूर 
२४६ | इंगळे अजिक्य आनंदा | अनु.जमाती | श्री.इंगळे यांच्या नियुक्तीबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. 
२४७ ।इंगळेरुपाली किसन | अनु.जमाती | अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, पाथ्रोट, ता. अचलपूर, 
जि. अमरावती 
२४८ | गागरे दत्तात्रय इ.मा.व. नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, टाकळीभान, 
रावसाहेब ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर 
२४९ | as अक्षय शिवाजी । अनु.जमाती | अमरावती कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 


पांढरकवडा, जि.यवतमाळ 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


२५० | खोब्रागडे शितल अनु.जाती । नागपूर कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
रामनाथ अधिकारी, गडचिरोली 
२५१ | चव्हाण चेतन कृष्णा | अनु.जमाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, विरुळ स्टे. (देव्हाडा), 
ता. राजूरा, जि. चंद्रपूर 
२५२ । कदमवर्षाराणी अनु.जाती । औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, केज, ता. केज, जि. बीड 
विनितकुमार 
२५३ | गायकवाड पूजा अनु.जाती | अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, अचलपूर, ता. अचलपूर, 
खुशालचंद जि. अमरावती 
२५४ | गवइ विकास विजय । अनु.जाती । अमरावती कृषि चिकित्सालय फळरोपवाटीका, वरुड, ता. 
पुसद, जि. यवतमाळ 
२५५ | बचुटे ऐश्वर्या भिमराव । अनु.जाती | औरंगाबाद कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
लातूर 
२५६ | गायकवाड अभय अनु.जमाती कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थित. निवड समाप्त. 
अर्जुन 
२५७ | अहिरे सागर अशोक | अनु.जाती । नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, काटोल-१ (ढिवरवाडी 
प्र), ता. काटोल, जि. नागपूर 
२५८ | सोनवणे बाळासाहेब | अनु.जाती । अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, साद्रावाडी, ता. धारणी, 
शहाजी जि. अमरावती 
२५९ । कांबळे अजय प्रल्हाद | अनु.जाती । अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, काटकुंभ, ता. 
चिखलदरा, जि. अमरावती 
२६० । रोकडे रविद्र छगन ।अनु.जाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, सिरोंचा, ता. सिरोंचा, 
जि. गडचिरोली 
269 । अंभोरे विकास भास्कर | अनु.जाती । औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, मस्साजोग, ता. केज, 
जि. बीड 
२६२ | तांबे अमोल धोंडू अनु.जाती । अमरावती कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
अमरावती 
२६३ | चंदनशिव प्रदिप अनु.जाती । अमरावती कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
सुगदेव अमरावती 
२६४ | मराठे संदेश विलास । अनु.जाती । औरंगाबाद प्रकल्प विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्प, लातूर 
२६५ । घुले वेष्णवी fase) । औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, युसुफवडगाव, ता. केज, 
राजकुमार जि. बीड 
२६६ | इल्हे राकेश सोपान ।अनु.जाती | नागपूर कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 


नागपूर 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


२६७ । बारामते प्रदिप अनु.जमाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, पोंभूर्णा, ता. पोंभूर्णा, जि. 
नामदेव चंद्रपूर 
२६८  । खाडे प्रदिप गजानन । अनु.जाती । कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, शिरगांव, ता. देवगड, 
जि. सिंधुदुर्ग 
२६९ । तायडे प्राजक्ता अनु.जाती । अमरावती कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
पंजाबराव अमरावती 
२७० । गिराम सुनिल इ.मा.व. पुणे कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, 
वैजिनाथ [फलोत्पादन], पुणे 
२७१ | मोरे पंकज अशोक = | अनु.जाती । अमरावती कृषि अधिकारी, खत चाचणी परिक्षण 
प्रयोगशाळा, अमरावती 
२७२ | गोडबोले पल्लवी अनु.जाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, जिवती(गडचांदूर), ता. 
संपत जिवती, जि. चंद्रपूर 
२७३  । म्हस्के अश्विनी दिलीप | अनु.जाती | औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, जातेगाव, ता. गेवराई, 
जि. बीड 
२७४ | चंद्रमुनी शामराव हाटे | अनु.जाती । नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
रामटेक, जि. नागपूर 
२७५ | गोल्हाईत प्रमोद अनु.जाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, धाबा, ता. गोडपिंपरी, 
भारत जि. चंद्रपूर 
२७६ । दुदुस्करपूजा रमेशा& | gor पुणे मंडल कृषि अधिकारी, तरडगांव, ता. फळटण, 
जि. सातारा 
२७७ | लांडे सोपान ag अनु.जमाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, नरखेड, ता. नरखेड, 
जि. नागपूर 
२७८ | ताटीकुंडलवार मेघा | वि.मा.प्र. । नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
रघुनाथ नरखेड, जि. नागपूर 
२७९  । ठाकुर कुणाल अमृत । अनु.जमाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, भारसिंगी, ता. नरखेड, 
जि. नागपूर 
२८०  । मोहेकर धिरज प्रकाश | अनु.जमाती | अमरावती कृषि चिकित्सालय  फळरोपवाटीका, 
कुसुमकोट, ता. धारणी, जि. अमरावती 
२८१ । बोथीकर alert अनु.जमाती | नागपूर कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
अरविंद उमरेड, जि.नागपूर 
२८२  । रोंगटे मनोज दिलीप । अनु.जमाती । नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, नांद, ता. भिवापूर, जि. 
नागपूर 
२८३ | बागुल कावेरी यशवंत | अनु.जमाती | नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, कुही (भोजापूर प्रक्षेत्र), 


ता. कुही, जि. नागपूर 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


२८४ | गिरी अंकिता मंगळ ।भ.ज.(बो  । अमरावती कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, अमरावती 
२८५ | मुकाडे किरण केलास | अनु.जमाती | अमरावती कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
अमरावती 
२८६ | नंदकर अश्विनी अनु.जमाती | नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, मांढळ, ता. कुही, जि. 
नामदेव नागपूर 
२८७ | कोकणी रजनी अनु.जमाती | नागपूर कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
भाऊराम नागपूर 
२८८ | da स्नेहल खुला अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
विजयकुमार अचलपूर, जि. अमरावती 
२८९ | झंजे आपासाहेब खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, देवरुख, ता. संगमेश्वर, 
महादेव जि. रत्नागिरी 
२९० । भोईटे शिवराज खुला नागपूर कृषि अधिकारी, कृषि चिकित्सालय 
नथुराम फळरोपवाटिका, सोनापूर ता.जि.गडविरोली 
२९१ «| पवार विशाळ वसंत खुला पुणे मंडल कृषि अधिकारी, कवठेमहांकाळ, ता. 
कवठेमहांकाळ, जि. सांगली 
२९२ | गावडे प्रमोद रंभाजी | भ.ज.(क) | नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, नेवासा, ता.नेवासा, 
जि.अहमदनगर 
२९३ | खरात जयश्री किसन | भ.ज.(क) | WT मंडल कृषि अधिकारी, पंढरपूर, ता. पंढरपूर, 
जि. सोलापूर 
२९४ ।धस गणेश श्रीराम खुला पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
हवेली, जि. पुणे 
२९५ ।पवारनेहारामचंद्र ।खुला नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, गडचिरोली, ता. 
गडचिरोली, जि. गडचिरोली 
२९६ । गायकवाड रेणुका खुला पुणे कृषि अधिकारी, किटकनाऱक चाचणी परिक्षण 
भिमा प्रयोगशाळा, पुणे 
२९७ । हुले अजय तुकाराम । खुला कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, सफाळे, ता.जि.पालघर 
२९८ । कारेगावकर स्मिता ।खुला पुणे कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, सांखिकी, 
ज्ञानोबाराव पुणे 
२९९ | खरात राजहंस खुला नागपूर कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह-संचालक, 
गोपीनाथराव नागपूर 
३. वरील उमेदवारांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट- ब (कनिष्ठ) मधील नियुक्ती ही २ वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी 


समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन असेल. 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.3१४/१६ओ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या 
सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 

वरील सर्व उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासुन १ महिन्याच्या आत 
रुजू व्हावयाचे आहे. या कालावधीत उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसार त्यांना ज्येष्ठता मिळणार नाही व त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना 
न देता या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. काही अपरिहार्य 
कारणास्तव त्यांना रुजु होण्यास मुदतवाढ हवी असल्यास तसे सकारण लेखी कळवुन मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

जर उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रामध्ये काही तांत्रिक मुद्यांची पुर्तता करणेचे अधिन राहून वैधता 
प्रमाणपत्र दिल्याबाबतचा उल्लेख नमूद असेल तर त्या तांत्रिक मुद्यांची पुर्तता तात्काळ करणे उमेदवारांवर 
बंधनकारक राहील. यामध्ये झालेला/होणारा विलंब हा उमेदवाराची सदर पदावरील नियुक्ती रद्दबातल 
करण्यास कारणीभुत ठरेल, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

उपरोक्तप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित केल्या 
जाणाऱ्या विभागीय परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, संगणक परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी विभागीय लेखा परीक्षा तसेच विहित 
नियमानुसार विभागांतर्गत वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा परिविक्षा कालावधीच्या २ वर्षांच्या 
विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणेही आवश्‍यक राहतील. 

परिविक्षाधीन अधिकाऱ्याने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहित विभागीय लेखा परीक्षा परिविक्षा 
कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्यांची वर्तणुक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो/ती कोणतीही 
पूर्वसुचना न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

satel जे उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असतील त्यांनी शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ मधील तरतुदीनुसार शासनास 
किमान १ (एक) महिन्याची पूर्वसूचना देणे किंवा पूर्वसूचनेऐवजी १ महिन्याचे वेतन शासनाकडे भरणा करणे 
आव्यक राहील. तसेच या उमेदवारांची सेवा समाप्त करावयाची असेल त्यावेळी शासनाकडूनही salt एक 
महिन्याची पूर्वसूचना संबंधित अधिकाऱ्यास दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, सेवा नियमांचा भंग इ.कारणासाठी 
सेवा समाप्त करताना वरील उमेदवारांना नोटीस देण्याचे शासनास बंधनकारक राहणार नाही. हे नोटीशीचे 
नियम यानंतर वेळोवेळी होणाऱ्या नियमातील बदलांच्या अधीन राहतील. 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ व क्र.अंनियो- 
२०१५/(५२७)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.६.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवळी करण्यात आलेल्या सुधारणांमधील 
तरतुदीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासकीय सेवेत नियुक्‍ती 
होईल त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) म्हणजेच सध्याची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजना (NPS) लागू राहील. सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सध्या 
अस्तित्वात असलेल्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना या उमेदवारांना लागू ठरणार नाही. 

महिला आरक्षित पदावर शिफारस केलेल्या सर्व महिला उमेदवारांच्या बाबतीत प्रमाणपत्रांची तपासणी महिला 
व बालकल्याण विभागाच्या दि.२५.५.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात महिला आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला 
उमेदवारांची प्रमाणपत्रे आयुक्‍त, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर 


१ 


~ 


2 


po) 


3 


— 


8 


— 


षु 


~ 


& 


na 


9 


~~ 


८ 


~— 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.३१४/१६ओ 


९) 


करण्यात येतील. त्याअनुषंगाने गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या महिला आरक्षित 
पदावरील महिला उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधिनतेने देण्यात येत आहे. सदर 
अहवालाद्दारे उमेदवारांचे सक्षम अधिका-याने दिलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नियमानुसार नसल्याचे 
आढळून आल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती तात्काळ संपुष्टात येईल. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०११/ प्र.क्र.१०६४/२०११/१६ब, दि.१२ डिसेंबर, २०११ 
मधील तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीमध्ये ज्या उमेदवारांची निवड विशिष्ट मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित 
असलेल्या जागांवर झालेली आहे व ज्यांनी नियुक्‍तीपुर्वी शासनाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, 
अशा उमेदवारांस त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत 
आहे. नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर san उमेदवाराने नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकांपासून सहा महिन्याच्या 
आत आपल्या जात प्रमाणपत्रांची वैधता संबंधित जात पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 
सर्व संबंधित उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारताच जात वैधता तपासणी करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जात 
पडताळणी समितीकडे सादर करावा व जात पडताळणी समितीने दिलेल्या पोचपावतीची साक्षांकित प्रत 
नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास सादर करावी. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, संबंधित जात पडताळणी 
समितीने त्यांचे पडताळणी प्रस्ताव सहा महिन्याच्या आत निकाली काढावेत. जात पडताळणी समितीने जात 
प्रमाणपत्र अवैध ठरविले, तर संबंधित उमेदवारास दिलेले नियुक्तीचे आदेशा त्वरीत रद्द करावेत, आणि त्या 
उमेदवाराविरुध्द नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) 
अधिनियम, २००० यातील तरतुदीनुसार त्वरीत कारवाई करावी. याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. सर्व संबंधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या पदावर 
रुजू होताच जात वैधता तपासणीचा प्रस्ताव जात पडताळणी समितीकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 


१०) खेळाडू आरक्षणाअंतर्गत शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या खेळाडू प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र आयुक्‍त 


(क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून पडताळणी करण्यात येणार आहे. सदर प्रमाणपत्र 
पडताळणीच्या अधीन राहून संबंधित खेळाडू उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


११) वरीलपैकी जे उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचेबाबतचा अहवाल आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे- १ 


यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


१२) वरील उमेदवार ज्या दिवशी हजर होतील त्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल 


वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार लिहिण्यात येतील. 


१३) वरीलप्रमाणे नेमणुक झालेल्या उमेदवारांना वेळोवेळी सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमास पाठविण्याबाबतची 


व्यवस्था आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तात्काळ करावी. 


१४) सा.प्र.वि. अधिसूचना दि.२८.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार सरळसेवेने नियुक्तीसाठी 


महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर विभागीय संवर्ग व विभागीय संवर्ग 
वाटप नियमावली तयार करण्यात आली असून त्यानुसार उपरोक्त उमेदवारांना विभागीय संवर्ग वाटप 
करण्यात आले आहेत. सदर अधिसुचनेतील तरतुदीनुसार गट-ब संवर्गात नियुक्‍त झालेल्या उमेदवारांना वाटप 
झालेल्या विभागीय संवर्गात किमान नऊ वर्षे इतका कालावधी पुर्ण करणे आवऱ्यक राहील. त्याअनुषंगाने 
उपरोक्‍त उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागीय संवर्गात नऊ वर्षे सेवा करणे आवश्यक 
राहील. 


१५) उपरोक्त नमूद अटी व add तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


यांची राहील. तसेच उपरोक्त सर्व परिविक्षाधीन महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ१०१९/प्र.क्र.३१४/१६ओ 


सदर संवर्गाचे परीक्षा नियम, सेवा प्रवेश नियम तसेच इतर सर्व महत्वाचे सेवाविषयक नियम त्यांना ज्ञात करुन 
देण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (कृषि) यांनी करावी. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१६५१४००४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वा गग Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
S | g r | V S a mM b h वे] | And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e3 9bfae4ea 1 12e908c0e9a7 
€572d4190f9709a817f51, 


h serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3 
7 a p a e cf340720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 


Date: 2020.02.18 16:53:44 +05'30' 


(सु.सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.मंत्री (कृषि) / मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 

५. उप सचिव (आस्थापना) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे /संचालक, महाराष्ट्र बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा, अकोला 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. संचालक, डॉ.यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
९. संचालक, वनामती, नागपूर 

१०. कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, पुणे 

११. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुकत (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

१२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा ) ५, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. सर्व संबंधित उमेदवार 
१५. निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


